महसूली कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात 
फेरबदल/ नवीन कार्यालय निर्मिती व 
महसूली कायद्यांमध्ये आवश्‍यकतेनुसार 
बदलांबाबत शिफारशी करण्याकरीता 
समिती गठीत करणेबाबत (पुरकपत्र) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्राफेब - २०२३/ प्र.क्र.१०६ /म-१० 
पहिला मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. 
तारीख: २२ नोव्हेंबर,२०२३ 


वाचा:-१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.प्राफेब-२०२३/प्र.क्र.१०६/म-१०, 
दि.२५.१०.२०२३ 
२. उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) तथा सदस्य सचिव, महसूली कार्यालये पुनर्रचना 
व महसूली कायदे सुधारणा समिती-२०२३ यांचे पत्र क्र.म.का.सु.स.-२०२३/ 
का.वि.-०२, दि.०३.११.२०२३ 


शासन पुरकपत्र:- 


राज्यातील महसूली कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल/ नवीन कार्यालय निर्मिती व 


महत्वाच्या महसूली कायद्यांमध्ये आवश्‍यकतेनुसार बदलांबाबत शिफारशी करण्याकरीता 


श्री.उमाकांत दांगट, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासकीय 


सेवेतील व इतर अधिका-यांची समिती वाचा येथील दि.२५.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत 
करण्यात आली आहे. 


उक्त समितीची प्रथम बैठक दि.३१.१०.२०२३ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. सदर 


बैठकीत समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार सदर समितीबाबतच्या दि.२५.१०.२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयामध्ये या पुरकपत्राद्वारे खाळीळ बाबींचा समावेश करण्यात येत आहे:- 


१. श्री.उमाकांत दांगट, (सेवानिवृत्त भा.प्र.से) यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत समितीमध्ये 


खालील ३ अतिरिक्‍त सदस्यांचा समावेश करण्यात येत आहे. 
(१ श्री.मोहन अडताणी, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) 
(२) उप सचिव/सह सचिव (म-१०), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


(३) उप सचिव/सह सचिव (ज-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्राफेब-२०२३/ प्र.क्र.१०६/म-१० 


२. उक्त समितीच्या कार्यकक्षेमध्ये खाळील २ अतिरिक्‍त विषयांचा समावेडा करण्यात येत 


आहे.:- 


(अ) विभागीय आयुक्‍त व जिल्हाधिकारी यांच्या विविध कामकाजांचा संक्षिप्त आढावा 
घेऊन, त्याप्रमाणे कामकाजाचे पुनर्वाटप करणे व आवश्यकतेनुसार अतिरिक्‍त 
शाखांची निर्मिती करणे. 

(ब) राज्यातील महसूल प्रबोधिनींच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
अधिक परिणामकारक करण्यासाठी शासनास सुधारणात्मक शिफारशी सादर 
करणे. 


. समितीस राज्यातील महसूली विभागाअंतर्गग आव्यक माहिती अचूक व कमी वेळेत 


उपलब्ध होण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयातील "उपायुक्‍त (महसूल)" यांना 
समितीच्या कामकाजाकरीता "नोडल अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/१/५/.॥8॥0व9५9॥॥9.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२२१४४३२७५६१९ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH VITHOBA GAWDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT, 

S A N TO S H 2.5.4.20=8e111cd4ca87dbe700ee92d0e 1 b3fd993c8b0952a 
368e400ed2af72cb5dd990c, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

V | T H O B A G AW D F serialNumber=CA6A91ASEFCF2DDE6274B385D86F 239142 
75B4E2B1125F6E74E6A1FAC7106C22, cn=SANTOSH 
VITHOBA GAWDE 
Date: 2023.11.22 14:44:18 +05'30' 


(संतोष वि.गावडे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११, 
१२. 


सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्राफेब-२०२३/ प्र.क्र.१०६/म-१० 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 
२४. 


२५. 
२६. 


ae 


२७. 
२८. 


२९. 
. निवडनस्ती (कार्यासन म-१०). 


सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
प्रधान सचिव,विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
सर्व जिल्हाधिकारी. 
सर्व उपायुक्त (महसूल), विभागीय आयुक्त कार्यालय. 
समितीतील सर्व सदस्य. (विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्यामार्फत) 
उप आयुक्त (सा.प्र. पुणे विभाग, पुणे. 
भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बराक नं. १, नरिमन पॉईंट, मुंबई. 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश GRAS) समिती, टिळक भवन, दादर, मुंबई. 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ठाकरसी हाऊस, जे. एन. हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई. 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई. 
बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी. भवन, भूखंड क्र. ८३-ए, 
कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई. 
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल मार्ग, मुंबई. 
भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनठक्‍्ती सभागृह, ग्लोब मिल 
पॅलेस,वरळी, मुंबई. 
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई. 
प्रहार जनशक्ती पक्ष कार्यालय, सीडीओ Ra क्र.१० मधील कक्ष क्र.०१ व ०२, 
योगक्षेमसमोर, जीवन बीमा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई. 
सर्व सह सचिव/ उप सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


